राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत देण्यात येणाऱ्या तांत्रिक 
प्रशिक्षणासाठी अर्थसंकल्पित तरतूदींबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : टीआरएन-२०२१/प्र.क्र.१२०/२०२१/१२-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- १२ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा:- १. शासन निर्णय क्रमाक- टीआरएन- ०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दि.२३.०९.२०११ 
२. शासन परिपत्रक क्र.टीआरएन २०१४/२४३/प्र.क्र.३८/१४/१२-अ, दि.२२.०४.२०१५ 


परिपत्रक:- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये राज्याचे प्रशिक्षण धोरण निश्चीत करण्यात आले आहे. 
त्यामध्ये राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रशिक्षणासाठी निधी 
अर्थसंकल्पीत करण्याच्या तरतुदी विषद करण्यात आल्या आहेत. तसेच राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
यशदा पुणे यांनी तांत्रिक प्रशिक्षणाचा आराखडा संबंधीत विभागास सादर करण्याचे आणि त्या 
आराखड्यानुसार संबंधीत विभागाने तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी निधी अर्थसंकल्पीत करण्याचे संदर्भाधीन 
परिपत्रकान्वये निदेशीत केले आहे. 


२. तथापी प्रशासकीय विभागांच्या वेळोवेळी आयोजित सेवाविषयक आढावा बैठकांमध्ये 
तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी विविध विभागांनी केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी मोठया प्रमाणात अखर्चित 
राहतात, असे निदर्शनास आले आहे. राज्य प्रशिक्षण धोरणाच्या परिच्छेद २.२ नुसार तांत्रिक 
प्रशिक्षणाची आखणी, विकसन, नियोजन, समन्वय, अंमलबजावणी, आर्थिक खर्चाची तरतूद 
इत्यादीची जबाबदारी त्या संबंधीत प्रशासकीय विभागाची आहे. यानुषंगाने राज्य प्रशिक्षण धोरणाच्या 
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व मंत्रालयीन विभागांना खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत:- 


अ) या तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक विभागाने अर्थसंकल्पीत केळेला निधी अखर्चित न 
राहता त्याचा वार्षिक आराखडयानुसार योग्य विनियोग करण्याची सर्व संबंधीत प्रशासकीय 
विभागांनी दक्षता घ्यावी. 

ब) याकरीता आर्थिक वर्षाच्या नियत काळावधीत वेळोवेळी विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रिय 
कार्यालये आणि तांत्रिक प्रशिक्षण संस्था यांच्या समन्वय बैठकांचे आयोजन करुन नियमितपणे 
खर्चित निधीबाबत आढावा घेण्यात यावा. 


3. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी उपरोक्त सूचनांची नोंद घेऊन आवऱ्यक कार्यवाही विहित 
वेळेत करावी. 
छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in Ul 


वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११०१२१५१०४४८९०७ 
असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Gupte Sanju 
Kamlakar 


(संजू गुप्ते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टीआरएन-२०२१/प्र.क्र.१२०/२०२१/१२-अ 


२. मा.मुख्यमत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

६. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

७. सर्व जिल्हाधिकारी. 

८. महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे-४११ ००७ 

९. उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण नियोजन व मूल्यमापन यंत्रणा, ATA, पुणे. 

१०. संचालक, राज्य प्रशिक्षण नियोजन व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, पुणे. 

११. संचालक, नाशिक महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 

१२. संचालक, प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे. 

१३. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन संस्था, वनामती, नागपूर. 

१४. संचालक, मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, जि.औरंगाबाद. 

१५. संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय वविकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
जि.अमरावती. 

१६. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१७. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१८. महाळेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-१ मुंबई 

१९. महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-२ नागपूर 

२०.अपर मुख्य सचिव, (सेवा) यांचे स्वीय सहाय्यक,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 

२१. निवड नस्ती-कार्यासन-१२-अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


